शासकीय तंत्रनिकेतन, यवतमाळ (जुने)(डिटीई 
कोड-१०१२) या पदविका अभ्यासक्रमाच्या 
संस्थेचे शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 
यवतमाळ या पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत 
रुपांतर झाल्यामुळे सदर संस्थेत पदविका 
अभ्यासक्रमात व्दितीय व तृतीय वर्षात प्रवेशास 
पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शौक्षणिक वर्ष 
२०२०-२१ पासून अन्य संस्थांमध्ये स्थलांतर 
करण्यास मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२०/(प्र.क्र.१२९/२०)/तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा :- १) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.१०/ एनजीपी/ 
पदविका संस्था स्थलांतरण/२०२०/९०५, दिनांक ५ नोव्हेंबर, २०२०. 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.१०/ एनजीपी/ 
विद्यार्थी संस्था स्थलांतरण/२०२०/१००७, दिनांक ३ डिसेंबर, २०२०. 
३) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.१०/ एनजीपी/ 
विद्यार्थी बदली/२०२०/१०७२, दिनांक १८ डिसेंबर, २०२०. 


प्रस्तावना :- 
शासकीय तंत्रनिकेतन, यवतमाळ (जुने) या पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेचे शासकीय 

अभियांत्रिकी महाविद्यालय, यवतमाळ या पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासुन 
रुपांतर झाल्यामुळे सदर संस्थेत पदविका अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ 
पासून अन्य संस्थेत स्थलांतर करणेबाबतचा प्रस्ताव संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे. त्यास अनुसरुन सदर स्थलांतरणास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

शासकीय तंत्रनिकेतन, यवतमाळ (जुने) या शासकीय पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेचे शैक्षणिक 
वर्ष २०१८-१९ पासून शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, यवतमाळ या पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत 
रुपांतर झाल्यामुळे सदर संस्थेत पदविका अभ्यासक्रमाच्या व्दितीय व तृतीय वर्षात प्रवेशास पात्र ठरलेल्या 
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे अन्य संस्थेमध्ये संबंधीत 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेच्या मर्यादेच्या पलीकडे (Over and above Intake ) स्थलांतर करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२०/(प्र.क्र.१२९/२०)/तांशि-५ 


अ.क्र. | अभ्यासक्रमाचे नाव | प्रवेशाचे विद्यार्थ्यांचे ज्या संस्थेतील मंजूर प्रवेशा एकुण 
सत्र/ वर्ष संस्थेमध्ये समावेशन | रिक्त जागांची । क्षमतेपेक्षा जास्त | समावेशन 
करावयाचे आहे त्या संख्या समावेशन करावयाची 
संस्थेचे नाव. करावयाची विद्यार्थी 
विद्यार्थी संख्या संख्या 
शि २ ३ शिंक ५ & nae 
शि स्थापत्य व्दितीय वर्ष | शासकीय तंत्रनिकेतन, शिका २ २ 
अभियांत्रिकी यवतमाळ (नवीन) 
२ स्थापत्य तृतीय वर्ष | शासकीय तंत्रनिकेतन, २ ४९ ५१ 
अभियांत्रिकी वाशिम 
३ यंत्र अभियांत्रिकी | तृतीय वर्ष | शासकीय तंत्रनिकेतन, शिका ४९ ४९ 
मुर्तीजापूर 
शि विद्युत अभियांत्रिकौ | तृतीय वर्षे | शासकीय तंत्रनिकेतन, द 9 93 
मुर्तीजापूर 
५ अणुविद्युत तृतीय वर्ष | शासकीय तंत्रनिकेतन, ३२ शिका ८ 
अभियांत्रिकी यवतमाळ (नवीन) 
& संगणक तृतीय वर्ष | शासकीय तंत्रनिकेतन, शिका २२ २२ 
अभियांत्रिकी यवतमाळ (नवीन) 
शि रसायन तृतीय वर्ष | शासकीय तंत्रनिकेतन, १ 9 ८ 
अभियांत्रिकी आर्वी 
एकुण १३६ १८३ 
2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२०९१२४५१६४५०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Anil Raghunath 
Katkar 


Digitally signed by Anil Raghun: 
IN: c=IN, 0=Government of Ma 


g 


u=Higher & Technical Education 


71 9b9dfb87a96579dc30c26 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे (पुर्व, मुंबई, 

३. सर्व संबंधित सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 
४. संबंधित संस्था (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 

५. निवड नस्ती / तांशि-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


